उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
“गट-अ व गट-ब” (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांची 
वयाच्या ५०/५५ वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी 
सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यावर सेवा 
पुनर्विलोकनाबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.९०(ई-६८००३६७)/मशि-१ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० जुले, २०२४. 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 


2) शासन आदेशा, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३१०/मशि-१, 


वाचा : 
दि.१०/०६/२०१९. 
दि.१०/०१/२०२२. 
शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १०(४) व नियम ६५ अनुसार 
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील प्रशासन अधिकारी, गट-अ व कनिष्ठ प्रशासन 


अधिकारी, गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांची वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे पूर्ण झाल्यावर 


सेवेत राहण्यासाठी पात्रता-अपात्रता आजमाविण्यासाठी प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) 


यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्विलोकन समितीची सोमवार, दिनांक ०८/०७/२०२४ रोजी बैठक संपन्न 


झाली. पुनर्विलोकन समितीच्या शिफारशीनुसार आणि सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने खालील 


अधिकाऱ्यांना वयाच्या ५०/५५ वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यावर सेवेत 


राहण्यासाठी पात्र ठरवण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम समितीची 
क्र. शिफारस 
fa. | डॉ.अर्चना सखाराम बोऱ्हाडे । प्रशासन अधिकारी, गट-अ पात्र 
2. | Head रामदास देवरे प्रशासन अधिकारी, गट-अ पात्र 
३. | श्री.विलास धोडू कदम कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, गट-ब पात्र 
४. | श्री.संतोष नारायण थेरोकार । कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, गट-ब पात्र 
५. | श्री.युवराज एकनाथ साळुंखे । कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, गट-ब पात्र 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.९०(ई-६८००३६७)/मशि-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०७१०१६५३४८८९०८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


0. MM LS CO “/ AN -O 
> ~n ष्य“ ~~ ~~ ~~ ~~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HEMANTKUMAR PANDHARINATH BAVISKAR 
H E M A N T K U M A R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER 

AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=7 1de9bdf8c28541d92a5cd36d7223 1Sbab7f006ec542 
Pp A N D H A R | N AT H 0633722d42e0976d82a8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serial I Number=284A4236AE7795D36DD2ECBSAC6CA70C333A3 

CF1B13F66828D224AE2026B37E9, cn=HEMANTKUMAR 


BAVISKAR ee 
(हे. पं. बाविस्कर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा.प्रधान सचिव ( उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

महालेखापाल ( लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२ , मुंबई/नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई./संबंधित कोषागार अधिकारी. 

संबंधित अधिकारी ( संचालक, उच्च शिक्षण यांच्यामार्फत) 

निवड नस्ती (मशि-१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


